सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ रे , राजपत्र क्र . २५ट 


गुरुवार ते बुधवार , जून २२- २८ , २०१७ : आषाढ १- ७, शके १९३९ 


[ पृष्ठे -१४ किंमत : 0 .00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व १०२५ 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित १०२७ 
असलेले नियम व आदेश . 

१०२७ 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

१०३८ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी - 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


विधि व न्याय विभाग , 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 


२ . आता अॅड . अर्चना व्ही . गोंधळेकर , यांच्या अतिरिक्त सरकारी 
वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता पदावरील नियुक्तीस या आदेशाच्या 
दिनांकापासून पुढील सहा महिन्यांचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ 
वर्षेपुर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल 
तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

३. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 


मंत्रालय , मंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक २५ मे , २०१७ 


क्र . जीपीए - १४१५/ प्र .क्र .४१/ का .१४ . - दिवाणी प्रक्रिया संहीता, १९०८ 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ ( ३) व 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 
१९८४ च्या नियम १३ अन्वये मुंबई उच्च न्यायालय , खंडपीठ औरंगाबाद 
येथे अॅड . अर्चना व्ही . गोंधळेकर , यांना शासन अधिसुचना क्र . एचसीए 
२०१२/( १७० ) भाग - १/ का .१४ , दिनांक २२ / १० / २०१३ अन्वये ३ वर्षाकरीता 
सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती देण्यात 
आली होती. त्यानुसार त्यांचा सेवाकाल दिनांक २१/ १०/ २०१६ रोजी समाप्त 
झाला असता त्यांच्या नियुक्तीस शासन अधिसुचना समक्रमांक दिनांक 
२४/ १० / २०१६ पासून पुढील सहा महिन्यांकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ 
देण्यात आली होती . त्यानुसार त्यांचा सेवाकालावधी दि . २३ / ४/ २०१७ रोजी 
संपुष्टात आला आहे . 


४ . वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

५ . सदर नियुक्ती या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द 
केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 

रा . व . चव्हाण , 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


औ . भाग १ - २५ 


१०२५ 


१०२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून २२ - २८ , २०१७: आषाढ १-७, शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 

२ . आता अॅड . संतोष बी . पुलकुंडवार , यांच्या सहायक सरकारी 
विधि व न्याय विभाग , 

वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता पदावरील नियुक्तीस या आदेशाच्या 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

दिनांकापासून पुढील सहा महिन्यांचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ 
मंत्रालय , मंबई - ४०० ०३२. 

वर्षे पुर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी , यापैकी जे अगोदर घडेल 
दिनांक २५ मे , २०१७ 

तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 
क्र . जीपीए- १४१५/ प्र. क्र . ४१/ का .१४ - दिवाणी प्रक्रिया संहीता, १९०८ 

३. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ ( ३ ) व 

मानधन ) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 

४ . वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
१९८४ च्या नियम १३ अन्वये मुंबई उच्च न्यायालय , खंडपीठ औरंगाबाद 

अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 
येथे अॅड . सुभाष तांबे, यांना अधिसुचना क्र . एसीए -२०१२/( १७० )/ का .१४ 

५ . सदर नियुक्ती या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द 
दिनांक ५/ १० / २०१३ अन्वये ३ वर्षाकरीता सहायक सरकारी वकील व 

केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती देण्यात आली होती . त्यानुसार 

राहून करण्यात येत आहे . 
त्यांचा सेवा कालावधी दिनांक ४/ १० /२०१६ रोजी समाप्त झाला असता 
त्यांच्या नियुक्तीस शासन अधिसुचना समक्रमांक दिनांक ५ /१०/ २०१६ पासून 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 
पुढील सहा महिने कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात 

रा .व . चव्हाण , 

कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 
आली होती . त्यानुसार त्यांचा सेवाकालावधी दि . ४/ ४/ २०१७ रोजी संपुष्टात 
आला आहे. 

२. आता अॅड . सुभाष तांबे, यांच्या सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त 
सरकारी अभियोक्ता पदावरील नियुक्तीस या आदेशाच्या दिनांकापासून 

LAWAND JUDICIARY DEPARTMENT, 
पुढील सहा महिन्यांचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पुर्ण होतील 

Hutatma Rajguru Chowk , 
तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी , यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या 

Madam Cama Road , 
कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 
३ . सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व 

Mantralaya,Mumbai -400 032 . 
मानधन) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 

Date .- 24th May, 2017. 
४ . वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 

NOTIFICATION 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

No.SPP - 3017 /566/ C . R. 73 / D - XIV.-- In exercise of the 
५. सदर नियुक्ती या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द 

powers conferred by sub -section (8 ) of section 24 of the Code 
केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन of Criminal Procedure, 1973 (ActNo . II of 1974 ), the Govern 
राहून करण्यात येत आहे . 

ment ofMaharashtra hereby appoints Adv. Subhash Uttamrao 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 

Deshmukh , as “ Special Public Prosecutor” for conducting the 

session Case No . 42/ 2016 pending before Session Court , 
रा . व . चव्हाण , 

Basmath , Dist. Hingoliwhich is arising out C .R . No. 62/ 20136 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 

registered at Aundhana Police Station , Dist Hingoli . 

__ 2. His appointment is strictly subject to the conditions of 
३ 

service laid down in the Maharashtra Law Officers 
विधि व न्याय विभाग , 

(Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मंबई - ४०० ०३२ . 

___ 3. Lump sum fees of Rs. 25,000/- ( Rupees Twenty Five 
दिनांक २५ मे , २०१७ 

Thousand Only ) as quoted by Adv . Subhash Uttamrao 
क्र . जीपीए-१४१५/ प्र . क्र . ४१/ का .१४ - दिवाणी प्रक्रिया संहीता, १९०८ Deshmukh has been already deposited by the applicant 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ ( ३ ) व 

Shri . Pandri Shivaji Kadam to the Government, vide R . B . I. 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 

ChallanNo . 4006 dated 24/ 05/ 2017. The amount will be paid to 

Adv. Subhash Uttamrao Deshmukh after complition of the 
१९८४ च्या नियम १३ अन्वये मुंबई उच्च न्यायालय , खंडपीठ औरंगाबाद 

Case. 
येथे अॅड . संतोष बी . पुलकुंडवार , यांना अधिसुचना क्र . एजीपी- ४६१३/ 

4 . The Government reserves the right to revoke /modify/ 
( २१)/ का .१४ दिनांक ९/ १० / २०१३ अन्वये ३ वर्षाकरीता सहायक सरकारी 

annul the order without assigning any reasons. 
वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती देण्यात आली 

By order and in the name of the Governor of of 
होती . त्यानुसार त्यांचा सेवा कालावधी दिनांक ८ / १० / २०१६ रोजी समाप्त 

Maharashtra , 
झाला . तद्नंतर शासन अधिसुचना समक्रमांक दिनांक ५/ १० / २०१६ अन्वये 
त्यांच्या नियुक्तीस दिनांक ९ / १० / २०१६ पासून पुढील सहा महिने कालावधीकरीता 

R. V. Chavan, 

Section Officer, Law & Judiciary Department. 
तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात आली होती . त्यानुसार त्यांचा सेवाकाल 
दि . ८/ ४/ २०१७ रोजी संपुष्टात आला आहे . 


1984 . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जून २२- २८ , २०१७: आषाढ १- ७, शके १९३९ 


१०२७ 


LAWAND JUDICIARY DEPARTMENT, 

Hutatma Rajguru Chowk, 

Madam Cama Road , 
Mantralaya, Mumbai - 400 032. 


___ आणि ज्या अर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत ( यात 
यानंतर ज्या “ उक्त महामंडळा ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) विकासाच्या 
प्रयोजनार्थ ती / त्या आवश्यक असणारी / असणाऱ्या जमीन / जमिनी असल्यामुळे 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये अशा क्षेत्रातील जमिनी संपादन 
करण्याची शक्ती राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली. 


आणि ज्या अर्थि उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना 
लागू करण्यात आले आहेत . अशा क्षेत्रात असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत ( यात नंतर ज्याचा उक्त महामंडळ , 
असा निर्देश करण्यात आला आहे .) विकास करण्याचा प्रयोजनार्थकिंवा 
उक्त अधिनियमाच्या उदिष्टांचा पृष्ठयर्थ असेल अथवा इतर कोणत्याही 
प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाऱ्या जमिनी संपादन करण्याची शक्ती उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली 
आहे . 


Date .- 24th May, 2017 . 
No.SPP -1417/33/ C. R. 12/ D - XIV.--Inexercise of the powers 
conferred by sub-section ( 8 ) of section 24 of the Code of 
Criminal Procedure , 1973 ( ActNo. II of 1974 ), theGovernment 
of Maharashtra hereby appoints Adv. Rajendra P . Mugdia, as 
“ Special Public Prosecutor” for conducting the S .C .C . No.5431 
2009 / pending before Chief JudicialMagistrate , Aurangabad 
which is arising out of C . R . No. 1555 /08 registered at Kranti 
Chowk Police Station , Dist Aurngabad . 

2 . His appointment is strictly subject to the conditions of 
service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appoint 
ment, Conditions of Service and Remuneration) Rules 1984 . 

3 . Lump sum fees of Rs. 30 ,000 /- (Rupees Thirty Thou 
sand Only) as quoted by Adv. Rajendra P. Mugdia , has been 
already deposited by the applicant Shri.Amar Wamanrao 
Deshmukh to the Government, vide R . B . I. Challan No. 3903 
dated 24 /05 /2017. The amount will be paid to Adv.Rajendra P. 
Mugdia after complition of the Case . 

4 . The Government reserves the right to revoke / modify/ 
annul the order without assigning any reasons. 

By order and in the name of the Governor of of 
Maharashtra, 

R. V. Chavan, 
Section Officer, Law & Judiciary Department. 


आणि ज्या आर्थी राज्यशासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 
१९३२ , याच्या नियम २८ अन्वये जी कामे जिल्हाधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात 
आली होती अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, कलम ३३ , प्रकरण ( २ ) 
३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकारी कामे पार पाडण्यासाठी उपविभागिय 
अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , सेलू याची विशेषरित्या नेमणूक केली 
आहे . 


आणि ज्या अर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून औद्योगिकवसाहत म्हणून 
विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्हीकरीता सोबतच्या अनुसूचित वर्णन केलेल्या 
जमीनी महामंडळास आवश्यक आहेत असे महाराष्ट्र शासनाचा उद्योग , 
ऊर्जा व कामगार विभागाचे मत झाले आहे. 


ज्या अर्थी, आता उत्क अधिनियमाचे कलम -३२ व पोट कलम ( २ ) 
अन्वये उपरोक्त प्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या शक्तींचा 
वापर करुन , मी उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , सेलू या 
सोबतच्या अनुसूचित उल्लेख केलेल्या जमीनीमध्ये हितसंबंध आणि अधिकार 
असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना यासोबतच्या अनुसूचित उल्लेख जमीनी उक्त 
प्रयोनार्थ का संपादन करण्यात येऊ नयेत . या संबंधी दिनांक२६/ ०५/ २०१७ 
पुर्वी खालील सही करणाऱ्यास लेखी स्वरुपात कारण दाखविल्याबद्दल 
फर्मविणारी नोटीस देत आहे . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


६ 


उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६२ याच्या कलम - ३२ ( २ ) 

खाली उपविभागीय अधिकारी सेलू यांनी दिलेली जाहिर नोटीस 


क्र . २०१६/ भुसंपादन /मऔविम / प्र.क्र .२५९ . - ज्याअर्थी महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम , १९६१ , ( सन - १९६२ चा महाराष्ट्र तीन ) कलम १ , पोट 
कलम ( ३) अन्वये काढण्यात आलेली , व महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग 
चार - ब दिनांक २ डिसेंबर २०१६ पृष्ठ क्रमांक ५ ते ६ वर प्रसिध्द करण्यात 
आलेली, दिनांक २ डिसेंबर , २०१६ ची शासकीय अधिसूचना , उद्योग व 
कामगार विभाग क्रमांक आय . डी . सी . २०१६/ प्र.क्र .६०३/ उ- १४ ही अन्वये , 
उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे , त्या अधिसुचनेच्या अनुसूचित 
विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात डिसेंबर महिन्याच्या तिसऱ्या दिवसापासून 
अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निदेश दिला आहे . 


या नोटीशीच्या तारखेनंतर , जिल्हाधिकाऱ्याच्या मंजूरीशिवाय , विक्री 
करुन पट्टयाने देऊन, गहाण ठेवून , अभिहस्तांकन करुन , अदलाबदल 
करुन किंवा अन्य रीतीने करावयाच्या उक्त जमिनीच्या / जमिनींच्या विल्हेवाटी 
संबंधी केलेल्या कोणत्याही करार , किंवा तीवर कोणताही खर्च किंवा त्यामध्ये 
केलेल्या सुधारणा या उक्त जमिनीच्या/ जमिनींच्या अंतिमत: संपादन करण्यात 
येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारीत करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडून , 
अधिनियमाचे कलम-३३ , पोट कलम ( ५ ) व भूमि संपादन अधिनियम , १८९४ 
( १८९४ चा १ ला ) याच्या कलम २४ ( सातव्यांदा ) अन्वये विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत . 


जिची व्यक्तीगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही 
व्यक्तीस या नोटीशीच्या तारखेपासून एक महिन्याचे आत , भेटीची वेळ 
ठरवून , कामाच्या दिवशी , खाली सही करणाऱ्या समक्ष जातीने किंवा 
आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर राहता येईल . 


आणि ज्या अर्थी, यासोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या जमीनी उक्त 
प्रकरण सहाचे उपबंध अंमलात आले आहेत . उपरोक्त प्रमाणे अशा क्षेत्रात 
आहेत . 


१०२८ 


भाग १ - पुरवणी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून २२ - २८ , २०१७: आषाढ १-७, शके १९३९ 
अनुसूची 

अनुसूची 
तालुका - सेलू मौजे - हादगांव जिल्हा - परभणी तालुका - सेलू 


जिल्हा - परभणी 


मौजे - रवळगाव 


गट नं . | हिस्सा नं . । 


क्षेत्र हे . आर 


आकारणी 


गट नं . | हिस्सा नं . । 


क्षेत्र हे . आर 


आकारणी 


२४४ पै . 


५ .० 


१४ .४७ 


६ . ७५ 


४ . ३४ 


२४५ 


१ .६४ 


१.९७ 


१४ .५२ 


२५.०६ 


२४६ 


० .५१ 


० . ५६ 


३ . ५९ 


६ .४० 


२४७ 


० . १७ 


० .०७ 


४ . ५७ 


६ . ७२ 


२४८ 


० .२७ 


० .३१ 


५ .२७ 


७ . ७५ 


२४९ 


० .६६ 


० . ७८ 


३ .९१ 


७ . १० 


२५० 


३ .९९ 


३.११ 


४०५ 


८ . ६४ 


९ . १६ 


२५१ 


२. ७० 


२ .६७ 


४०९ पै . 


४ .०० 


१२.७१ 


२५२ 


१ .८६ 


१ .८२ 


४१० पै . 


२. ७० 


२४.०९ 


२५३ 


१.९३ 


२ .०३ 


४११ 


१३. ७० 


२५ .०६ 


२५४ 


११ . ३७ 


१२ .५३ 


४१२ 


१ . १३ 


१ .१३ 


२५५ 


१ . ५४ 


१ .९७ 


४१३ 


८ .१७ 


८ . ४४ 


२५६ 


१ . २८ 


१ . ५९ 


४१४ 


९ . ७६ 


१० . ७० 


२५७ 


१ .५२ 


१ .९१ 


४१५ 


११.५१ 


२२. १८ 


२५८ पै . 


३ . ०० 


१२.५३ 


४१६ 


१०.३४ 
१२.८६ 


२५९ 


४ . ६२ 


३ .९३ 


४१७ 


२६० 


५.४७ 


४ . ७६ 


परभणी, २२ मे , २०१७ . 


२६१ 


६ . ७८ 


१ .९३ 


उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी , सेलू . 


२६२ 


१२.५२ 


८ . १८ 


अनुसूची 


२६३ 


११ .६३ 


९ . ६३ 


जिल्हा - परभणी 


तालुका - सेलू 


मौजे - पिंपरुळा 


२६४ पै . 


२ .०० 


८ . ६८ 


हिस्सा नं . 


गट नं . । 


क्षेत्र हे . आर 


आकारणी 


२६५ 


६ .८८ 


१ . ७६ 


क 


२ .०० 


२६६ 


१. ३३ 


२१ .४७ 


क 


१ . ५० 


२६७ 


४ . १८ 


२ .९१ 


१२.२९ 
१२. २९ 


२६८ पै . 


३. २९ 


५ .९८ 


० . ६० 


९ . १९ 


२६९ पै . 


२ .०० 


१ . ५० 


२ . ३८ 


५ . ७१ 


८ .८१ 


परभणी, २२ मे , २०१७ . 


११.११ 


१९ . १२ 


उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी , सेलू . 


९९ पै . 


२ . ०० 


२१. १९ 


१०० पै. 


१ . ०० 


२७.३१ 


परभणी, २२ मे , २०१७. 


उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी , सेलू . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून २२- २८ , २०१७: आषाढ १- ७ , शके १९३९ 


१०२९ 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


वाचावे .- १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था . 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे- १ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४/ १५६ ( २ ) 
दिनांक १९/ ३/ १९६८ . 

२ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल१६०५ /प्र.क्र . १२०/ १५ - 
दिनांक २/ ४/ २००५ . 

३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . ना.बँक / डी -४/ ना .पत / 
क .१५६ / प्रशिक्षण/ ०५ दि . १३ / ७/ २००५ 

४ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र ./ ना . पत / डी - ४/ पतसंस्था / का . क१५६ / 
दि . २१ / ११/ २०११ 


७) या कार्यालयाचे जा . क्र . ८ - सआ -५/ वैधा . कार्य व अवसा . काम / 
कलम १५६/ २०१६/ १८१/ दि .२४/ ०६ / २०१६ 

८ ) या कार्यालयाचे क्र . पतसंस्था / सआ -५ /वसूली अधिकारी नियुक्ती / 
फेरनियुक्ती /२०१७ दि . १/ १/ २०१७ चे परीपत्रक . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व 
नियम १०७ अन्वये 

आदेश 
क्र . ना .बँका/ सआ-१/ देवगिरी ना . सह बँक/ क. १५६ / अधि./ १२८६/ १७. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १) अन्यवे मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये देवगिरी नागरी सहकारी बँक लि . औरंगाबाद या बँकेच्या 
खालील अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या वसूली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसूली करण्याकरीता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसूल 
करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दि . ३१/ ३/ २०१८ या कालावधीकरीता करीत आहे . 


५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचेरिट याचिका क्र .१९४२ / २०१३ मधील 
दि . ५ /१२/ २०१५ रोजीचे आदेश . 


६ ) मुख्यकार्यकारी अधिकारी , देवगिरी नागरी सहकारी बँक लि . औरंगाबाद 
यांचेकडील पत्र क्र . देव / मूका / वसूली/ २९६/ २०१७- १८ , दि . २८/ ४/ २०१७ चे 


पत्र . 


अ. क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


श्री . नितीन गणपतराव देशपांडे 


औरगाबाद जिल्हा 


orm 


वसूली विभाग प्रमुख 
वसूली अधिकारी 


श्री . रविंद्र अनंतराव देशपांडे 


वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 


जालना जिल्हा 


श्री.प्रदिप बाबुराव खोतकर 


शाखाधिकारी 


औरगाबाद जिल्हा 


श्री . दिपक नामदेव जावळे 


शाखाधिकारी 


वसूली अधिकारी 


औरगाबाद जिल्हा 


श्री . राजीव रेणुकादास जहागिरदार 


शाखाधिकारी 


औरगाबाद जिल्हा 


सौ . मनाली मंगेश कुलकर्णी 


शाखाधिकारी 


औरगाबाद जिल्हा 


श्री . भरत पुंडलिक म्हस्के 


परभणी जिल्हा 


9 


वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 


श्री . रविंद्र पंडीत कोर 


शाखाधिकारी 
वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 


- 


औरगाबाद जिल्हा 
औरगाबाद जिल्हा 


- 


श्री . रविंद्र वाल्मीकराव काटकर 
श्री जगताप शुध्दीधन राजाराम 


औरगाबाद जिल्हा 


श्री . सुनिल भानुदास शर्मा 


शाखाधिकारी 


वसूली अधिकारी 


जळगांव जिल्हा 


१ . वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
चे कलम १५६ व नियम १९६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसूली 
ची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील 
तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले 
अधिकार तत्काळ काढून घेण्यास येतील . 


३ . वसूली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात 
अ- ३ अ- ४ व ब कर्ज वसूलीची माहीती संबंधीत जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी , ज्या सहकारी संस्थेचे 
कार्यक्षेत्र विभाग दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक 
यांचे कार्यालयास माहीती सादर करावी. 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त 
वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 


१०३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून २२ - २८ , २०१७: आषाढ १-७, शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 


५. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपुर्ण सरचार्ज रकमेचा 
भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा . 
वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात 
केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 
त्याबाबतचा नमुना अ- १ , अ- २ , “ अ -३ , अ -४ , सोबत जोडलेला आहे . 


६ . मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र .१९४२/ २०१३ दि 
बॅसिन कॅथोलिक को - ऑप , बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये 
दि . ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसूलीची 
कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम 
१९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची कार्यवाही करावी . 


जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे ३७( १ ) व ३७( ३ ) अन्वये खालील 

आदेश 
क्र .२०१७/ गृहशाखा/ दंडविभाग / कावी- ५७२ .- ज्याद्वारे त्यांनी औरंगाबाद 
ग्रामिण जिल्ह्यात सर्वत्र दिनांक २८ / ०५/ २०१७ रोजी पासून मुस्लिम 
बांधवांचा पवित्र महिना रमजान चालु असुन रमजान महिन्यात संध्याकाळी 
६ ते ७ वाजता दरम्यान पोस्टे हद्यीत प्रॉपरला विविध फळांची विक्रि 
करण्यासाठी गर्दी जमलेली असते व त्याठिकाणी योग्य तो पोलीस 
बंदोबस्त मोठया प्रमाणावर नेमावा लागतो . 
___ औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाने 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे यासाठी पोलीस अधिक्षक ग्रामिण 
यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जिविशा / औ / का व सु -/ २०१७- १३७९ दिनांक 
०१/ ०६/ २०१७ अन्वये जिल्ह्यात जमाबंदी व शस्त्रबंदी बाबत मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) चे आदेश दिनांक 
०३/ ०६/ २०१७ चे ००.०० वाजे पासून दिनांक १७/ ०६/ २०१७ रोजीचे २४ . ०० 
वाजे पावेतोचा बंदी आदेश निर्गमित होणेस विनंती केली आहे . 


७. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकर काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


८ . शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - १५०४ /प्र.क्र . २३१/१५- स दिनांक 
२३/ ११/ २००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " 
आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या नावापुढे देवगिरी नागरी सहकारी बँक लि . औरंगाबाद ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे 
लिहावे. 


___ आणि त्या अर्थी अशा विविध कारणामुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण ) जिल्ह्यात 
सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७( ३ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन 
मी , नवल किशोर राम , जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित 
करीत आहे की , औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्यात शासकिय कर्तव्य पार 
पाडणाऱ्या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा 
त्यांच्याजवळपास कोणतीही व्यक्ती , 


वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
“ वसूली अधिकारी देवगिरी नागरी सहकारी बँक लि . औरंगाबाद असा 
फलक लावता येवू शकेल . 


१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 
तलवारी , भाले , दंडे, बंदुका , रिव्हाल्वर , सुरे , काट्या किंवा लाठ्या किंवा 
शाररिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 
जवळ बाळगणार नाही . 


२ . कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
जवळ बाळगणार नाही . 


वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्य पगारकपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार करता येणार नाही . 
संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार 
नाही .किंवा वाहून नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची प्रकरणेकिंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार करणार 
नाही . 


१२ . वसूली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखवल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


४. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून देखाव्याच्या 
उद्येशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा 
जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रेत किंवा आकृत्या 
यांचे प्रर्दशन करणार नाही . 


पुणे , ६ जून २०१७. 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


५. जाहिरपणे घोषणा देणार नाही. गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही. 


६ . अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 
धक्का पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जून २२- २८ , २०१७: आषाढ १- ७, शके १९३९ 


१०३१ 


१० 


BY DISTRICT & SSESSIONS JUDGE 


OFFICE ORDER 


( No . B- 2 /54 of 2017 ) 


किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथूवन टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी 
आवेशपुर्ण भाषणे करु नये . सोंग अगर हाव भाव करु नये . आणि अशी 
चित्रे , चिन्हे . फलक किंवाइतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार करु 
नये . त्यांचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये . तसेच 
आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की , संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामिण 
जिल्ह्यात पांच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र 
जमण्यास निदर्शने , धरणे , मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा 
आदेश देत आहे . 

हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकिय कर्मचारी 
विवाह , अत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेष रित्या परवानगह दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही . 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पांच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी , सभा मिरवणूका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक , वाजनिण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामिण ) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , 
आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामिण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत्त केलेल्या 
इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 

हा आदेश औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्याच्या हद्यी पावेतो दिनांक 
०३ / ०६/ २०१७ चे ०० .०० वाजेपासून ते दिनांक १७/ ०६/ २०१७ च्या 
२४ . ०० वाजेपर्यंत अमंलात राहतील . 

हा आदेश दिनांक ०२ / ०६/ २०१७ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारित करण्यात आलेला आहे . 
औरंगाबाद , ०२ जुन २०१७ 

नवल किशोर राम , 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद . 


RAED : - Application dated 05 / 06/ 2017 submitted by 
Shri S .S . Kanthale, District Judge -3 & Additional Sessions 
Judge , Jalna for grant of earned leave and order passed on it. 

No. Adm / 2095 /of 2017 .- The Principal District & Ses 
sions Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for (04 ) 
days w .e .f. 6 /6 / 2017 to 9 /06 / 2017 to with benifi of availment 
of suffixmg holidays falling on 10/ 6/ 2017 & 11/ 6/ 2017 with 
permission to leave the headquaters fter office hours of 5 /6 / 
2017 till before office hours of 12 /06 / 2017 to Shri S . S . Kanthale , 
District Judge - 3, & Assistant Seeeions Judge , Jalna. 

On return from the said leave Shri S .S . Kanthale , is 
reposted as District Judge - 3 , & Assistant Seeeions Judge , 
Jalna . 


No locum tenens is necessary . 


Certified under note 2 below M . C . S , (Pay) Rule 39 that, 
Shri S .S . Kanthale , would have continued to officiate as 
District Judge - 3 & Additional Sessions Judge , Jalna had he 
not proceed on leave for the above period . 

In his absence the charge ofher court w .e.f. 6 /6 /2017 to 
9 /6 /2017 , is keptwith Shri S . V . Potdar, Adhoc District Judge -1 
& Asstt. Sessions Judge , Jalna and charge dated 10 /6 /2017 to 
11 /6 / 2017 is kept with Shri N .P . Kapure. District Judge-4 & 
Addl. Sessions Judge , Jalna in addition to their own duties . 


Note has been taken in the Service Book of the 
concerned. 
JALNA 5 June, 2017 . 


___ Smty. S . S. Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge . 


BY DISTRICT & SSESSIONS JUDGE 

OFFICE ORDER 

( No . B -2 /53 of 2017 ) 
RAED : - Application dated 03/ 06 / 2017 submitted by 
Shri . Rajshri P . Pardeshi, Adhoc District Judge - 1 & Additional 
Sessions Judge , jalna for grand of earned leave and order 
passed on it. 

No. Adm / 2090 /of 2017 .- The Principal District & 
Sessions Judge , Jalna is pleased to grant Ex-post - facto 
earned leave for (05 ) days w. e.f. 29 /05/ 2017 to 02 / 06/ 2017 
to Rajshri P Pardeshi Adhoc District Judge - 1 & Additional 
Sessions Judge, jalna with permission to leave the headquaters . 

On return from the said leave Rajshri P . Pardeshi is 
reposted as Adhoc Dist4rict Judge -1 & Additional Sessions 
Judge, Jalna. 

No locum tenens is necessary . 

Certified under note 2 below M .C .S ,( Pay) Rule 39 that, 
Rajshri P. Pardeshiwould have continued to officiate as Adhoc 
District Judge - 1 & Additional Sessions Judge, Jalna had she 
not proceed on leave for the above period . 

In her absence the charge of her court was kept with 
undersigned in addition to her own duties. 

Note has been taken in the Service Book of the 
concerned . 
JALNA, 03 June, 2017. 

Smt. S .S .Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge . 


११ 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा . क्र .जिविशा/ जा / का . व. सु / 
२०१७-२१७१ , दि . ६/६/२०१७ . 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 

__ आदेश 
क्र . २०१७/ आरबी - डेस्क -१ /पोल -१ / कावि ३०६९ . - ज्या अर्थी माझ्या असे 
निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की ,विविध राजकीय व संघटनेच्या 
वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे, मोर्चे, निदर्शनास , रास्तारोको इत्यादी 
सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 

दि . १३/ ०६ / २०१७ रोजी पो . स्टे .हसनाबाद हद्दीत राजूर येथे अंगारिका 
चतुर्थी निमित्त मोठया प्रमाणात यात्रा भरणार आहे . दिनांक २८ / ०५ / २०१७ 
रोजी पासून मुस्लिम धर्मीयांचा रमजान महिना सुरु झालेला आह, त्यानुषंगाने 
मुस्लिम धर्मीय रोजा ठेवतात व सायंकाळी नमाज अदा केल्यानंतर रोजा 
सोडतात . संध्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी संप सुरु 


महार 


सिन राजप 


मा 


१०३२ __ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून २२ -२८ , २०१७: आषाढ १-७, शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 
असुन संप काळात आंदोलने होत आहेत , वरील पार्श्वभुमी लक्षात घेता अ) . शस्त्रे , लाठ्या , सोटे , बंदुके , तलवारी , भाले , चाकू , व इतर 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व जिल्ह्यात कोठेही अनुचित शरीरास इजा अथवा अपाय करण्याऱ्या वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 
प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ 

ब ). तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हाताळता येतील अशी घातक 
चे कलम ३७( ३) लागू करणे आवश्यक आहे . 

वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 
त्याअर्थी मी , आर . टी .इतवारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई पोलीस क ) . दगड किंवा इतर उपकरणे किंवा ( Means of Cousting ) 
अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( ३) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे प्रवर्तक शस्त्रे गोळा करून ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 
पाच ( ५) किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा,मिरवणुका ,मोर्चा 

ड ). व्यक्तींच्या किंवा समूहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचे उद्देशाने 
काढण्यास मनाई करीत आहे . 

असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही, वाद्य वाजविणारे नाही, गाणे म्हणणार नाही . 
हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू इ ) व्यक्तीचेकिंवा शवाचे किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाही. 
होणार नाही. तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधीक्षक जालना व 

फ ) आवेषी भाषण , अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि 
उपविभागातील पोलीस अधिकारी जालना, अंबड ,परतूर , भोकरदन यांनी 

सभ्यताकिंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 
विशेषरीत्या परवानगी दिलल्या मिरवणुका , सभा ,मोर्चा यांना लागू होणार 

धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे , निशाणी , घोषणा पत्रे 
नाही . 

किंवा कोणतीही वस्तू बाळगणार नाही . 


हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक १०/ ०६/ २०१६ चे ०६ .०० 
वाजेपासून ते दिनांक २४ /०६/ २०१७ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 


हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक १० /०६/ २०१७ चे ०६ .०० 
वाजेपासून ते दिनांक २४/ ०६/ २०१७ चे २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 


हा आदेश आज दिनांक ०७/ ०६/ २०१६ रोजी माझ्या सही-शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 


हा आदेश आज दिनांक ०७/ ०६ / २०१७ रोजी माझ्या सही-शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 


जालना , ०७ जुन, २०१७ . 


जालना , ०७ जुन, २०१७ . 


राजेश जोशी, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना . 


राजेश जोशी , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना . 


१२ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा .क्र .जिविशा/ जा / का .व. सु/ 
२०१७- २१७१, दि . ६/ ६/ २०१७ . 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 


पहाः- १. श्री . म. सु . मुंगले , जिल्हा न्यायाधीश - १, उमरगा यांचे पत्र 
जा .क . ५६८ / १७, दिनांक ३० में , २०१७ अन्वये प्राप्त झालेला विहित्त 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई -मेल संदेश . 


आदेश 


आदेश 


क्र . २०१७/ आरबी- डेस्क -१ /पोल- १/ कावि ३०७० . - ज्या अर्थी माझ्या असे 
निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की , विविध राजकीय व संघटनेच्या 
वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे , मोर्चे, निदर्शनास , रास्तारोको इत्यादी 
सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 


क . काव्यवि/( प्रशा)/ ३९५७/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत करितात 


श्री . म. सु .मुंगले , जिल्हा न्यायाधीश -१ , उमरगा यांची दिनांक ०१ व ०२ 
जून , २०१७ या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम १९८१, मधील नियम - ५० नुसार मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक 
३१ मे , २०१७ रोजीची कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०३ जून , २०१७ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येते . 


दि . १३/ ०६/ २०१७ रोजी पो . स्टे . हसनाबाद हद्दीत राजूर येथे अंगारिका 
चतुर्थी निमित्त मोठया प्रमाणात यात्रा भरणार आहे . दिनांक १८ / ०५/ २०१७ 
रोजी पासून मुस्लिम धर्मीयांचा रमजान महिना सुरु झालेला आह, त्यानुषंगाने 
मुस्लिम धर्मीय रोजा ठेवतात व सायंकाळी नमाज अदा केल्यानंतर रोजा 
सोडतात . संध्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी संप सुरु 
असुन संप काळात आंदोलने होत आहेत , वरिल पार्श्वभुमीवर कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्या अर्थी 
मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी जालना मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे 
कलम ३७ ( १) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे खालील निर्देश देत 
आहे . शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्याव्यतीरिक्त इतर कोणतीही 
व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्या आसपास , 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री .म . सु.मुंगले हे जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
उमरगा म्हणून काम पहातील . 


जर श्री .म. सु .मुंगले हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -१ उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून २२- २८ , २०१७: आषाढ १- ७ , शके १९३९ 


१०३३ 


( दोन ) 


१५ 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


श्री .म. सु.मुंगले , जिल्हा न्यायाधीश -१, उमरगा यांच्या सदरील रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा विशेष कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा 
श्री . श . अ. अ .र औटी , जिल्हा न्यायाधीश- २, उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि 
किरकोळ कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा श्री . नि . ला . काळे , दिवाणी न्यायाधीश , 
व. स्तर, उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


पहा :- १ ) श्रीमती एस .एम . टाकळीकर , जिल्हा न्यायाधीश-६ , लातूर 
यांची दिनांक ३१/ ०५/ २०१७ ते ०३/ ०६ / २०१७ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


उस्मानाबाद, ३० मे , २०१७ 


आदेश 


श . अ. अ .र . औटी , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


१४ 


प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 


क्रमांक काव्यवि(प्रशा)/ १८७४/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायधीश , लातूर 
हे श्रीमती एस.एम . टाकळीकरे , जिल्हा न्यायाधीश - ६ व सहाय्यक सत्र 
न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक ३१/०५/ २०१७ ते ०३/०६/२०१७ पर्यंतची 
( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ०४/०६/ २०१७ रोजी 
रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच 
त्यांना दिनांक ३० / ०५/ २०१७ रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
०५ /०६/ २०१७ रोजीचे कार्यलयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१ / २०१६ , दिनांक 
२१/ ०७/ २०१६ . 


२) श्रीमती एस . एम .कनकदंडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांची दिनांक ३० / ०५/ २०१७ ते ०३/०६/ २०१७ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


श्रीमती एस .एम . टाकळीकर , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्रीमती एस .एम . टाकळीकर , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती जिल्हा न्यायाधीश- ६ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , लातूर पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू राहील . 


आदेश 


श्रीमती एस. एम . टाकळीकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . डी . पी . रागीट , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
सहाय्यक सत्र न्यायाधीश, लातूर यांचेकडे राहील . 


क्रमांक काव्यवि(प्रशा)/ १८६९/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायधीश , लातूर 
हे श्रीमती एस . एम कनकदंडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांची दिनांक ३०/ ०५/ २०१७ ते ०३/ ०६/ २०१७ पर्यंतची (०५ ) दिवसाची 
अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ०४/ ०५/ २०१७ रोजी रविवार निमित्त 
असलेल्या सुट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक 
२९ / ०५/ २०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०५/ ०६/ २०१७ 
रोजीचे कार्यलयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


लातूर , ३१ मे , २०१७ 


श्रीमती एस . एम . शिंदे , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 


१६ 


श्रीमती एस. एम . कनकदंडे, हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


___ श्रीमती एस . एम .कनकदंडे, हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


पहा :- १) श्रीमती जी .ए. जाधव-टंकसाळी, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उदगीर यांची दिनांक ३१ /०५ / २०१७ ते २३ / ०६/ २०१७ पर्यंतची 
( २४ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


आदेश 


श्रीमती एस. एम . कनकदंडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ०७/ २०१६ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


लातूर , ३० मे , २०१७ 


क्रमांक काव्यवि( प्रशा)/ १८९३/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायधीश , लातूर 
हे श्रीमती जी . ए. जाधव -टंकसाळी , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उदगीर यांची दिनांक ३१/ ०५/ २०१७ 
ते २३ / ०६ / २०१७ पर्यंतची ( २४ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
२४/०६/२०१७ व २५/ ०६/ २०१७ रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार 
निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना 
सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्रीमती एस . एम . शिंदे , 
प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


श्रीमती जी . ए. जाधव -टंकसाळी , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


१०३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून २२- २८ , २०१७ : आषाढ १-७, शके १९३९ 


महार 


सन राजपत्र 


भाग १ - पुरवणी 


मा 


वेळेपुर्वीपर्यंतचा कार्यभार श्री . ए.एन . पाटील, जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, लातूर यांचेकडे व दिनांक ०५/०६/ २०१७ रोजीचेकार्यालयीन 
वेळेपासून ते दिनांक १२/ ०६/ २०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतचा 
कार्यभार श्री व्ही . आर .कचरे , जिल्हा न्यायाधीश - ४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , लातूर यांचेकडे राहील . 


श्रीमती जी .ए . जाधव-टंकसाळी , हया रजेवरुन परत न आल्यास 
त्यांची नियुक्ती २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उदगीर पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू 
राहील . 

श्रीमती जी . ए . जाधव -टंकसाळी , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
त्यांचेन्यायालयाचादिनांक ३१/ ०५/ २०१७ ते ०४/ ०६/ २०१७ या कालावधीतील 
कार्यभार श्रीमती एस . यु. देशमुख, ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांचेकडे व दिनांक 
०५/ ०६ / २०१७ ते २५/ ०६/ २०१७ या कालावधीतील कार्यभार श्री . 
व्ही . व्ही . नाशिककर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उदगीर यांचेकडे 
राहील. 
लातूर , ०१ जून , २०१७ 

श्रीमती एस. एम . शिंदे , 
प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


लातूर ०३ जुन , २०१७ 


श्रीमती एस . एम .शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


१८ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचा - 1 . मा . राज्य निवडणूक , आयोग यांचे आदेश क्र . एमईसी 

1995/ 101 /कार्या-3/ दि .07.02 .1995 . 


2 . मा . राज्य निवडणूक , आयुक्त, महाराष्ट्र यांचे आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 


क्र . रानिआ/ नप- 2009/ प्र .क्र .13/ का -5 व का - 9 दिनांक 


05 .06 . 2010 


पहाः- १) श्रीमती एस . एम .शिंदे , जिल्हा न्यायाधीश-२ , लातूर यांची 
दिनांक ०५/ ०६/ २०१७ ते १०/ ०६ / २०१७ पर्यंतची (०६ ) दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


3. जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे आदेश क्र . 2016/ 


नपप्र / कार्या-1 कावी -956 दि . 27. 10 . 2016 


4 . जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांची नोटीस क्र . 2016 / 


२) अधिक्षक (प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


नपप्र / कार्या- 1 / कावी 181 दि .06. 03. 2017 


आदेश 


गैरअर्जदार - श्री . महेश मारुती गरड रा . तुळजापुर 


:- आदेश -: 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ १८९२/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
हे श्रीमती एस . एम . शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
लातूर यांची दिनांक ०५/ ०६/ २०१७ ते १०/ ०६/ २०१७ पर्यंतची (०६ ) दिवसाची 
अर्जित रजा रजेच्या मार्ग दिनांक ०४/०६/ २०१७ व रजेच्या पुढे दिनांक 
११/०६/ २०१७ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर 
करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ०३/ ०४/ २०१७ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १२/ ०६/ २०१७ रोजीवे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


क्रमांक - 2016/ नपाप्र/ कार्या- 1 / कावी - 956 . - मा . आयुक्त , राज्य 
निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश दिनांक 07.02.1995 नुसार 
नगरपरिषदांच्या निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांनी 
निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचाहिशोब निवडणूकीचानिकाल जाहिर झाल्यापासून 
तीस दिवसाच्या आत जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांनी प्राधीकृत 
केलेल्या उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी यांचेकडे सादर करणे 
बंधनकारक आहे . 


श्रीमती एस . एम .शिंदे, हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती एस. एम .शिंदे, हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


ज्या अर्थी तुळजापूर नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2016 मधील 
निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणूकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब 
विहित प्रपत्रात शपथपत्रासह प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे सादर करण्याविषयी 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आदेश क्र . 2016/ नपप्र / कार्या- 1 / कावी 181 
दि . 27 . 10 . 2016 अन्वये सुचित केले होते 


श्रीमती एस .एम.शिंदे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
व त्यांचेकडे सोपविण्यांत आलेल्या इतर न्यायालयांचा दिनांक ०३/ ०६/ 
२०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते ०५/ ०६/ २०१७ रोजीचे कार्यालयीन 


प्रस्तुत प्रकरणात तुळजापूर नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2016 
करीता खर्चाचा हिशोब घेण्याकरीता उप विभागीय अधिकारी , कळंब यांना 
प्राधिकृत करण्यात आले होते , ज्या आर्थी तुळजापूर नगरपरिषद सार्वत्रिक 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जून २२-२८ , २०१७: आषाढ १- ७, शके १९३९ 

१०३५ 
निवडणूक 2016 च्या निवडणूकीचा निकाल दि . 28 .11. 2016 रोजी पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील 
जाहिर झाला असुन , निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणूकीत दर्शविलेल्या दिनांकाना प्रसिध्द झाल्या आहेत . 
केलेला खर्चाचा हिशोब दिनांक 27 .12. 2016 पर्यंत प्राधिकृत अधिकारी 

शुक्रवार दिनांक १६ जून २०१७ : ज्येष्ठ २६ , शके १९३९ 
यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक होते . 

१९ 

नगर विकास विभाग 
उपविभागीय अधिकारी , कळंब यांनी त्यांचे पत्र दिनांक 07. 02. 2017 

मंत्रालय , मादाम कामा रोड , 
अन्वये अहवाल सादर केला आहे . सदर अहवालाचे अवलोकन केले 

हुतामा राजगुरू चौक , 
असता , तुळजापूर नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2016 साठीच्या 
निवडणूकीमध्ये श्री . महेश मारुती गरड यांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा 

मुंबई - ४०० ०३२ . 

वाचावा :- समक्रमाकाचा शासन निर्णय नगर विकास विभाग 
हिशोब मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेशानुसार मुदतीत व रितसर 

दि . १६/ ०२/ २०१५ 
सादर केला नसल्याचे नमूद केले आहे . 

महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती (रचना व कामे ) ( तरतुदी 

पुढे चालू ठेवणे ) अधिनियम , १९९९ 
सदर निवडणूकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब प्राधिकृत अधिका 

शुध्दीपत्रक 
यांकडे मुदतीत सादर न केल्यामुळे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व 

क्र . एमपीसी : २०१२/ ६१९ / प्र . क्र . १३२ ( भाग- २)/ १२/ नवि- ३० . 
औद्योगिक नगरी अधिनियम , 1965 चे कलम 16 ( 1ड ) अन्वये तीन वर्षे 

ज्याअर्थी, ७४ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने , संदर्भाधीन शासन 
नगरपरिषद सदस्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषीत का करण्यात निर्णय दि . १६ / ०२/ २०१५ औरंगाबाद प्रदेश महानगर नियोजन क्षेत्राकरीता 
येऊ नये ? या बाबत दिनांक 06 .03. 2017 रोजी नोटीस बजावुन समक्ष महानगर नियोजन समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. 
खुलासा सादर करण्याविषयी श्री . महेश मारुती गरड यांना सुचित करण्यात 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगर नियोजन समिती वरील मोठे निर्वाचन 

क्षेत्रामधील १९ सदस्य व ग्रामीणनिर्वाचन क्षेत्रामधील १० सदस्यांपैकी ६ 
आले होते . त्यानुषंगाने सदर प्रकरणात वेळोवेळी सुनावण्या घेण्यात आल्या 

सदस्य याप्रमाणे एकूण २५ सदस्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्याने 
आहेत . परंतु गैरअर्जदार श्री महेश मारुती गरड यांना वारंवार नोटीस 

सदर २५ सदस्यांच्या प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रमास शासनाने मंजूरी 
बजावूनही खुलासा सादर केलेला नाही . 

दिलेली होती. 

__ आणि त्याअर्थी, विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद विभाग यांनी त्यांना 
ज्या अर्थी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या मुदतीमध्ये 

महाराष्ट्र महानगर नियोजन अधिनियम , १९९९ मधील तरतुदीप्रमाणे असलेल्या 
आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , निवडणूक खर्चाचा हिशोब श्री . महेश 

अधिकारानुसार प्रत्यक्ष निवडणूक घेवून नवनिर्वाचित २५ सदस्यांच्या 
मारुती गरड यांनी सादर करण्यात कसूर केली आहे आणि अशाप्रकारे नावांची यादी सादर केलेली आहे . 
कसूरीच्या पृष्टयार्थ त्यांच्याकडे कोणतेही योग्य कारण व समर्थन नाही आणि ज्याअर्थी, संदर्भाधीन शासन निर्णय दि . १६/ ०२/ २०१५ मध्ये 
अशी माझी धारणा झाली आहे. 

नमुद असलेल्या व ज्यांची मुदत समाप्त झालेली नाही अशा ४ सदस्यांसह 

सदर २५ नवनिर्वाचित सदस्यांचा समावेश औरंगाबाद प्रवेश महानगर 
त्या अर्थी महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी नियोजन समितीवर करणे आवश्यक आहे . 
अधिनियम , 1965 चे कलम 16 ( 1ड ) मधील तरतुदीनुसार आणि मा . 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन समितीवर नियुक्त करावयाच्या 

नियुक्तीपैकी मोठे निर्वाचन क्षेत्रावर १९ व ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रावर 
आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी दिनांक 05 .06. 2010 

नियुक्त करावयाच्या ६ नवनिर्वाचित सदस्यांची सोबत जोडलेल्या प्रपत्राप्रमाणे 
च्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी रा . वि . गमे , जिल्हाधिकारी 

नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता . 
उस्मानाबाद या आदेशाव्दारे तुळजापूर नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक 

त्याअर्थी, उक्त नियोजन समितीवर नियुक्त करावयाच्या सदस्यांची 
2016 मध्ये निवडणूक लढविणा- या श्री . महेश मारुती गरड यांना या नावे जोडलेल्या प्रपत्राप्रमाणे या जोडपत्रकाद्वारे ( Addendum) प्रसिध्द 
आदेशाच्या दिनांकापासुन तीन वर्षाच्या कालावधीकरीता पालिका सदस्य करण्यात येत असून मूळ शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १६/ ०२ / 
होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषीत करीत आहे . 

२०१५ मधील महानगर नियोजन समिती मध्ये त्यांचा समावेश करण्यात 

येत आहे . 
दिनांक - 19 / 06/ 2017 

२. यासंबधीच्या संदर्भाधीन शासन निर्णय दि . १६/ ०२ / २०१५ मध्ये 

समाविष्ट असलेल्या पदसिध्द तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे कार्यकारी 
( रा.वि . गमे ) , 

अधिकारी विशेष निमंत्रित व्यक्ती, नागरी पायाभूत सुविधा, नागरी परिवहन , 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद. 

पर्यावरण यातील तज्ञ यांच्या नेमणूकीत कोणताही बदल नसून तत्संबधीचे 
भत्ते व अन्य तरतुदी यामध्ये कोणताही बदल करण्यांत आलेला नाही . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 

संजय सावजी, 
उपसचिव , महाराष्ट्र शासन . 


१०३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून २२ - २८ , २०१७: आषाढ १-७, शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट 

औरंगाबाद महानगर नियोजन समिती 
( शासन निर्णय क्र . एमपीसी - २०१२/ ६१९/ प्र .क्र . १३२/( भाग -२ )/ १२/ नवि -३० , दि . ०३/ ०६/ २०१७ ) 

मा . मुख्यमंत्री 
( एक ) निवडून आलेले सदस्य 


अध्यक्ष 


अ ) मोठे निर्वाचन क्षेत्र 


सदस्य 


सदस्य 


१ . अब्दुल म . नाविद अब्दुल रशिद 
२ . आमले रावसाहेब राधाकिसन 

खान अय्यूब म . हुसेन खान 

खान नसरीन बेगम समद यार खान 
५ . खान फेरोज मोईनुद्दीन 


सदस्य 


ॐ 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


ॐ 


६ . खैरे सचिन सुर्यकांत 

जगताप कमलाकर शामराव 
८ . ढगे गंगाधर नामदेव 


सदस्य 


५१५९१ , राहुल नगर , मेनरोड जवळ औरंगाबाद 
माऊली निवास, गल्ली नं . ०२ , जुने पडेगांव , औरंगाबाद . 
१- १०- १३ , हर्षनगर , सुपर मोटार ड्रायव्हिंग स्कुल समोर , औरंगाबाद . 
कोतवालपुरा , गरमपाणी, औरंगाबाद . 
घ . क्र . ८ / २/ १५ बुक्कलगुडा , शहागंज निजामोद्यीन रोड बनमिया 
दर्गाच्या मागे , औरंगाबाद . 
शिवसदन मछली खडक , औरंगाबाद . 
मुकुंदवाडी, एन - २, सिडको, औरंगाबाद . 
छकुली निवास , डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा जवळ , 
जयभिमनगर घाटी रोड , औरंगाबाद . 
नगारखाना गल्ली लाली व्हीला, औरंगाबाद . 
बालाजी नगर , बालाजी मंगल कार्यालया समोर औरंगाबाद . 

आर - २७, एम- ६९ , एन -९ , प्रतापगडनगर , सिडको , औरंगाबाद . 
भिमनगर , भावसिंगपुरा , औरंगाबाद . 
बाबुरावदुर्गानिवास , मारोती मंदिरा समोर खोकडपुरा , औरंगाबाद . 
नारेगाव , औरंगाबाद . 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


९ . तनवाणी राजु लेखराज 
१० . तुपे त्र्यंबक गणपत 
११ . देशमुख माधुरी मिलींद 
१२ . निकाळजे आशा विजय 
१३ . भादवे रामेश्वर 
१४ . मलके गोकुळसिंग संपतसिंग 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


१५ . राठोड प्रमोद प्रल्हाद 
१६ . वैद्य रेणूकादास ( राजू ) दत्तोपंत 
१७. शिंदेकिर्ती महेंद्र 
१८ . सिददीकी नासेर तकीउददीन 
१९. सुरे सिताराम ईसराम 
ब ) लहान नागरी निर्वाचन क्षेत्र 


प्लॉट क्र . १२६, एन - ३, सिडको , औरंगाबाद . 
प्लॉट क्र . ०६ रेणुका कृपा , न्यु श्रेयनगर , औरंगाबाद . 
घ . क्र . १९ -२०, सुलोचना विहार , नागेश्वरवाडी, औरंगाबाद 
घ . क्र . १- २४ -२५ गणेश कॉलनी , औरंगाबाद . 
प्लॉट क्र . ४, सुरेवाडी , हर्सल , औरंगाबाद . 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


रिक्त 


सदस्यत्व पदाची मुद्दत समाप्त 
झालेली आहे . 


नगरपरिषद सदस्यांमधून एकाची निवड करण्याबाबत निवडणूक 
झाली नसल्याने सध्या पद रिक्त आहे . 


क ) ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र 


| 


- 


सदस्य 


A 


सदस्य 


सदस्य 


काकडे अमोल तेजराव 
काळे नर्मदा ताराचंद 
फुलाबाई गोरसिंग बिघोत 
शिंदे संजय उत्तमराव 
शेख निसार शेख नबी 
शेख सोफिया बेगम अहेमद 


मु . पोखरी , पो . पळशी, ( शहर) ता . जि . औरंगाबाद . 
मु . पिसादेवी , पो . पळशी, ता . जि . औरंगाबाद . 
मु . हिरापूर , पो . वरुडकाझी, ता . जि . औरंगाबाद . 
मु . झाल्टा, पो . चिकलठाणा, ता . जि . औरंगाबाद . 
मु . पिरवाडी, पो . वरझडी , ता . जि . औरंगाबाद . 
मु . पो . कागजीपुरा, ता . खुलताबाद , जि . औरंगाबाद . 


सदस्य 


सदस्य 


ॐ 


सदस्य 


ॐ 


दि . ०३ /०६/ २०१७ 


संजय सावजी , 
उपसचिव , महाराष्ट्र शासन . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जून २२- २८ , २०१७: आषाढ १- ७, शके १९३९ 


१०३७ 


२० 


प्र . नगर सचिव, लातूर शहर महानगरपालिका याजंकडून 


आदेश 


महानगरपालिका ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ) नियम , 
२०१२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुनिल चनवडे, 
प्र . नगर सचिव , लातूर शहर महानगरपालिका या प्रकटनाद्वारे असे 
जाहिर करतो की , लातूर शहर महानगरपालिकेच्या दिनांक २२/ ०५/ 
२०१७ रोजीच्या विशेष सभेमध्ये ठराव क्र . ३ अन्वये खालील ५ सदस्यांची 
नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवड केलेली आहे . 


जा . क्र ./ लाशमनपा / न . स ./ ६०२७/ २०१७- १८ . - मा . उपसचिव 
नगरविकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक बीएनएम / ५००७/ २३२ / 
प्र .क्र . ६१ / ०७/ नवि ३२ , दिनांक २८/ ०२/ २०१२ अनुसार महाराष्ट्र 


अनुसूची 


महानगरपालिकेचे नाव 


पत्ता 


लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर 


नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 
१ . घावटी चॉदपाशा बाशुलाल 
२. पाटील पुनित शिवराज 


३. मगे गुरुनाथ श्रीशैलप्पा 


रियाज कॉलनी, अंबाजोगाई रोड, लातूर . 
तिरुपती कॉम्पलेक्स , देशपांडे कॉलनी, 

औसा रोड , लातूर . 
४ , प्रगती नगर , एल. आय. सी . कॉलनी , 
खोपेगाव रोड , लातूर . 
कोयना सबस्टेशनरोड , लातूर . 
जुना औसा रोड , तुळजाभवानी नगर , लातूर . 


४ . पाठक प्रकाश कमलाकरराव 
५ . अनंत नवनाथ गायकवाड 


लातूर , ०१ जून २०१७. 


सुनिल चनवडे, 

प्र . नगर सचिव , 
लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर . 


शनिवार दिनांक १७ जून २०१७ : ज्येष्ठ २७ , शके १९३९ 


२१ 


जिल्हाधिकारी याजंकडून 

आदेश 


क्र .२०१६/ नपाप्र/ कार्या- १/ कावि-९८१. - महाराष्ट्र नगर परिषदा , । 
नगर पंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ) नियम , २०१० 
चे नियम ( ६ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी . रा . वि . गमे , 


जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , 
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील मुरुम नगरपरिषदेवर सदस्यांचे नामनिर्देशन 
करण्यासाठी दिनांक २४ .०५.२०१७ रोजी आयोजित मुरुम नगरपरिषदेच्या 
सर्वसाधारण सभेमध्ये नगरपरिषदेच्या नावासमोर दर्शविलेले उमेदवार 
नामनिर्देशित करण्यात आले आहेत . 


अ . क्र 


नगरपरिषदेचे नांव 


नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या सदस्यांचे नांव 


मुरुम 


१ . श्री . शेळके सुरेश हणमंत 


२. श्री . नदाफ इब्राहिम मदार 


उस्मानाबाद , १३ जून २०१७ . 


रा . वि . गमे , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 


१०३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून २२-२८ , २०१७: आषाढ १- ७, शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


२२ 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद 

प्रशासन , औरंगाबाद याजंकडून 


अनुसरून २०११ च्या जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्या 
लोकसंख्येसह ) नांदेड जिल्हयातील किनवट नगरपरिषद क्षेत्रासाठी एकूण 
निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या खालील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे 
निश्चित करण्यात येत आहे . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 

अधिनियम , १९६५ 
जा .क्र . २०१७/नपाप्र /निवडणूक / कावी -१७.- मा . राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ/ नप्र - २०१४/ प्र .क्र .- 
१५/ का - ०६, दिनांक २२/ ५/ २०१५ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९ ( २ ) मधील तरतुदीस 


त्याचप्रमाणे महिलासाठी राखून ठेवलेल्या जागांची संख्या ( अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती तसेच नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी 
राखून ठेवलेल्या सदस्यसंख्येसह ) आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती तसेच नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या 
खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 


तक्ता 


राखून ठेवलेली सदस्य संख्या 


रकाना ३ पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची विभागणी 


नगर 
परिषदेचे 


निवडून 
द्यावयाची 
सदस्य संख्या | स्त्रियां 

साठी 


नांव 


सर्वसाधारण 


अनुसूचित | अनुसूचित | नागरिकांचा | अनुसूचित 
जातीसाठी | जमातीसाठी | मागासवर्ग | 

| साता | मागासवर्ग | जातीसाठी 


अनुसूचित | नागरिकांचा 
जमातीसाठी | मागासवर्ग 


किनवट 


१८ 


| ०९ 


। 


०२ 


। 


०१ 


। 


०५ 


। 


०१ 


| 


०१ 


। 


०३ 


। 


०४ । 


मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ / नपा - २०१६/ 
प्र .क्र . १०/ का . ०६, दिनांक १५/०६/ २०१६ अन्वये अनुसूचित जाती व 
जमाती करीता एकच पद देय असल्यास उक्त आदेशातील परिच्छेद 
( ब ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती अथवा अनुसूचित जमातीसाठी 
मागील व आगामी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी एकच जागा अनुज्ञेय होत 
असल्यास , मागील निवडणूकीत जर ती जागा त्या जाती / जमातीच्या 
औरंगाबाद : १४ जून , २०१७. 


महिलेसाठी आरक्षित असेल तर ती जागा आगामी होणाऱ्या नगर परिषद 
नगरपंचायत निवडणुकीसाठी संबंधित प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षित 
होणार नाही . तसेच मागील निवडणुकीत जर ती जागा त्या जाती / 
जमातीच्या महिलेसाठी आरक्षित नसेल तर ती जागा आगामी होणाऱ्या 
निवडणुकीसाठी संबंधित प्रवर्गातील महिलेसाठी थेट आरक्षित होईल . 


डॉ . पुरुषोत्तम भापकर , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक 

नगरपरिषद प्रशासन , औरंगाबाद . 


प्रकाशक,मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक श्री.संतोष मारूती उबळे, शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


